बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नोंदणी 
प्रमाणपत्र देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. जेजेए-२०१७ / प्र.क्र. ५३/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मे, २०१८ 


संदर्भ: १. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ नियम क्र.२२(१)ख 
२. समक्रमांकाचे शासन पत्र दि. ५.४.२०१८ व दि. २७.४.२०१८. 


परिपत्रक 
महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ दि १३.३.२०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे 
अधिसूचित करण्यात आले आहेत. सदर नियमामध्ये बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०००/ 
२००६ अन्वये नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत नियम लागू झालेपासून एक वर्षे इतकी 
आहे. सदर तरतूद लक्षात घेता, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम,२०१५ च्या नियमांतर्गत सर्व 
शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांनी बालगृहांसाठी विहीत मुदत संपुष्टात येण्याच्या आत पुन्हा नोंदणी अर्ज 
करणेसाठी online सुविधा विकसित करणेबाबत आवश्‍यक सूचना संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


त्यानुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर दि. 20.4.209¢ पर्यंत सर्व कार्यरत तसेच 
इच्छुक अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थांकडून online अर्ज करणेबाबत जाहिरात देण्यात आली आहे तसेच online 
प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. 


नोंदणी प्रमाणपत्राच्या 01॥॥18 प्रक्रियेच्या अनुषंगाने आता असे स्पष्ट करण्यात येते की, इच्छुक 
FTP AIA संस्थांकडून online TEA अर्ज करताना काही अत्यंत अपरिहार्य कारणामुळे अडचणी 
उद्भवत असल्यास संबंधित GA offline Ged विहीत नमुन्यात आवश्‍यक दस्ताऐवजांसह अर्ज सादर करू 
शकतील. मात्र सदर ०॥॥8 अर्ज हा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सर्व 
आवड्यक बाबी परिपूर्ण आहेत याची खात्री करून त्यानुसार प्रमाणित करून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचेकडे सादर करावा.सदर offline अर्जाबाबत संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये 
देण्यात आलेल्या सूचनानुसार पुढील आव्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५०८१५४४५९९६३० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digit 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Vinita Ved =: 


6c 1b83b5721 1a632b3065e7 


singal eee 
(विनिता वेद सिंगल) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 
) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 


AN AD 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेजेए-२०१७ / प्र.क्र. ५३/का-८ 


oC 


मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

मा.मंत्री (मव बा वि/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्‍त , महिला व बाल विकास , महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,म.रा. पुणे. 

उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७), नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय,मुंबई -३२, 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

निवड नस्ती का-८. 


2 22 ३50 क 


2 > 2-2 > -2 :->:> -:> -2 - _ 
२2. ८९ ६ & €£ ><£ &£ ८2 २2 > २2 


AD 
0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


